RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक १५ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


1 


7 


99 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
नियंत्रक व महालेखापरिक्षक ( कर्तव्य , अधिकार व सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम , १ ९ ७१ . 

क्रमांक अधिसू -२०२१ / ( प्र.क्र . ३४/२१ ) लेप . — ज्याअर्थी , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , अधिनियम १ ९९ ७ ( महाराष्ट्र नियम २६ , 
१ ९९ ७ ) मधील पोट - कलम ३ मधील १ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त महामंडळ 
असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) यांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा सार्वजनिक हितासाठी भारताचे नियंत्रक महालेखापरीक्षक यांच्याकडून होणे 
आवश्यक आहे . याबाबत महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची खात्री झाली आहे ; 

त्याअर्थी , आता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्य , अधिकार व सेवेच्या शर्ती ) , अधिनियम , १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा ५६ ) यांच्या कलम १ ९ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , त्याचप्रमाणे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचा अधिनियम 
क्रमांक २६ ( सन १ ९९ ७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ ) मधील कलम ४७ ( २ ) मधील तरतूदी विचारात घेऊन महाराष्ट्राचे राज्यपाल , नियंत्रक 
व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि उक्त महामंडळाला अशा लेखापरीक्षेच्या प्रस्तावांसंबंधात अभिवेदन देण्याची संधी 
दिल्यानंतर , याद्वारे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या अटीवर व शर्तीवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामडंळ , नागपूर यांचे दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत महामंडळाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची 
विनंती करीत आहे ; 

अनुसूची 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्य , अधिकार व सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम , १ ९ ७१ यांच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ३ ) अन्वये नियंत्रक 
व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षा सोपविण्याबाबतच्या प्रमाण अटी व शर्ती , 


1 


1 


( 
१ ) 


१ 


भाग चार - अ - ३४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 

अटी व शर्ती 


1 


( १ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी स्वतःच्या वतीने आणि स्वतः दिलेल्या अनुदेशांनुसार / मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लेखापरीक्षा करण्यासाठी 
एखाद्या प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती सुचवावी . असा एखादा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्याबाबतीत , त्या लेखापरीक्षकाला 
द्यावयाचे शुल्क महामंडळाकडून देय असेल . असा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्याबाबतीत लेखापरीक्षेच्या संबंधात भारताचे 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून करण्यात आलेल्या खर्चाची रक्कम उक्त महामंडळाकडून त्यांना देय होईल . 

( २ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना असा प्राथमिक लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल तर त्यांच्याकडून करावयाच्या 
लेखापरीक्षेबरोबरच लेख्यांची चाचणीदेखील तपासणी करण्याचा आणि प्राथमिक लेखापरीक्षकाच्या अहवालावर अभिप्राय देण्याचा अधिकार असेल . 

( ३ ) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षेच्या संबंधात त्यांनी नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती यांना नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांस शासनाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात जे अधिकार , विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार , विशेषाधिकार 
व प्राधिकार सदर व्यक्तीस असतील . 


1 


( ४ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्ती केलेली एखादी व्यक्ती लेखापरीक्षेचा निकाल नियामक मंडळला कळवील . नियामक 
मंडळ त्यांच्या म्हणण्यासह अहवालाची प्रत शासनाला सादर करील . नियंत्रक व महालेखापरीक्षकही अहवालाची प्रत थेट शासनाकडे पाठवतील . 

( ५ ) त्या कालावधीनंतर त्या व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करण्याच्या अधीन राहून लोकहिताच्या दृष्टीने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे 
सोपविलेली लेखापरीक्षा दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंतच्या पांच वर्षाच्या लेख्यांच्या कालावधीसाठी असेल . 

( ६ ) लेखापरिक्षेची व्याप्ती , मर्यादा व ती करण्याची पद्धत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ठरविल्याप्रमाणे असेल . 

( ७ ) अशा त - हेने केलेल्या लेखा परीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळात सादर करणे , ही बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या 
स्वेच्छानिर्णयावर अवलंबून राहील . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास गि . राजपूत , 


शासनाचे सचिव . 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2022 . 


NOTIFICATION 


COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S ( DUTIES , POWERS AND CODITIONS OF SERVICE ) ACT , 1971 . 


No. Notification 2021 / CR - 34 / 2021 / Audit Cell . Whereas , the Governor of Maharashtra is 
satisfied that it is necessary , in the public interest , to audit the accounts of the Vidarbha Irrigation 
Development Corporation , ( hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) established under 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Vidarbha Irrigation Development Corporation Act , 1997 
( Mah . XXVI of 1997 ) , by the Comptroller and Auditor - General of India ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 19 of the 
Comptroller and Auditor - General's ( Duties , Powers and Conditions of Service ) Act , 1971 ( 56 of 
1971 ) read with sub - section ( 2 ) of section 47 of the Vidarbha Irrigation Development Corporation 
Act , 1997 , the Governor of Maharashtra , after consultation with the Comptroller and Auditor 
General of India and after giving the said Corporation an opportunity to make representation 
with regard to the proposal for such audit , hereby request the Comptroller and Auditor - General 
to audit the accounts of the said Corporation for a period of five years commencing from the 
1st April 2022 and ending on the 31st March 2027 , on the terms and conditions mentioned in the 

, 
Schedule appended hereto . 


> 


SCHEDULE 
( Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor - General of 
India under sub - section ( 3 ) of section 19 of the Comptroller and Auditor General's ( Duties , Powers 
and Conditions of Service ) Act , 1971. ) 


Terms and Conditions 


a 


( 1 ) The Comptroller and Auditor - General of India may , suggest the appointment of a primary 
auditor to conduct the audit on his behalf and on the basis of directions or guidelines issued by 
him . Where such an auditor is appointed , the fees will be payable by the said Corporation to that 
auditor , where such auditor is appointed , expenditure incurred by Comptroller and Auditor 
General of India , in connection with the audit will be payable to him by the said Corporation . 


( 2 ) In addition to audit to be conducted by the primary auditor , where so appointed , 
Comptroller and Auditor - General of India will have the right to conduct the test check of the 
accounts and to comment on the supplement report of the primary auditor . 


( 3 ) The Comptroller and Auditor - General of India or any person appointed by him in 
connection with audit , shall have the same rights , privileges and authority as the Comptroller 
and Auditor- General has in connection with the audit of the Government accounts . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


( 4 ) The results of audit will be communicated by Comptroller and Auditor - General or any 
person appointed by him to the said corporation and corporation shall submit a copy of the report 
along with its observation to the Government . The Comptroller and Auditor - General shall also 
forward a copy of the report directly to the Government . 


( 5 ) The audit entrusted to the Comptroller and Auditor - General in public interest shall be 
for a period of five years accounts commencing with accounts for the year 1st April , 2022 and 
ending with the accounts for the year 31st March 2027 , subject to review of arrangement after 
that period . 


( 6 ) The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor - General . 


( 7 ) The Comptroller and Auditor - General will have the right to report to the State Legislature , 
the results of audit at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS G. RAJPUT , 


Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


